माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील २३३ 
अस्थायी पदांना दि.३०.९.२०१८ ते दि.२८.२.२०१९ 
पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.मावज-२०१८/१३७/प्र.क्र.४४/का.३४-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ :- १) संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
यांचे दि.२८ सप्टेंबर,२०१८ चे पत्र. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ७ सप्टेंबर, २०१८. 
३) शासन निर्णय साप्रवि.क्र.मावज-२०१८/१३७/प्र.क्र.४४/का.३४-अ, 
दि. १४ मार्च, २०१८. 


शासन निर्णय: 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथे नमूद दि. ७ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना 
तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेहा आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१.१०.२०१८ ते 
२८.२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 
2. वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या 
अधिकारानुसार सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षाकरीता माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील 
२३३ अस्थायी पदांना दि.१.१०.२०१८ ते २८.२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या पदांची 
वेतनश्रेणी व मुदतवाढ दिलेल्या एकूण पदांची संवर्गनिहाय माहिती संदर्भाधीन क्र.३ येथील १४ मार्च, 
२०१८ च्या शासन निर्णयासोबतच्या अनुक्रमे विवरणपत्र "अ" आणि विवरणपत्र "ब" मध्ये दर्शविण्यात 
आली आहे. 
3. प्रस्तुत पदांवर होणारा खर्च कार्यालयातील इतर पदांचे वेतन व भत्ते ज्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची पडतात त्या लेखाशीर्षाखाली त्या-त्या वित्तिय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक., दि. ७ 
सप्टेंबर, २०१८ या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८/१३७/प्र.क्र.४४/का.३४-अ 


दघ. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५७/.॥9॥१/959॥॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१२१४४०४०२९०७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ramki Naray Musale 


Ramkisan टी 
नासा 
(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव(मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), मुंबई, 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा), नागपूर, 
६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नवी दिल्ली (४ प्रती) 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. संचालक (माहिती)(वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 


मंत्रालय,मुंबई, 

१०.संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई, 

११.संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, नागपूर-अमरावती 
विभाग,नागपूर 

१२.संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, औरंगाबाद विभाग, 
औरंगाबाद 

१३.उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१४.सर्व विभागीय उपसंचालक (माहिती) , 

१५.उपसंचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली, 

१६.वरिष्ठ सहायक संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, पणजी-गोवा, 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८. अधिपरिक्षक पुस्तके व UHR, मुंबई 

१९.वित्त विभाग/व्यय-४/अर्थसंकल्प-१३/आपुक, 

२०.नियोजन विभाग/योजना-१६, 

२१.सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.२५,३४, 

२२.निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


